सन 2023-28 करीता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास करणे 
(२४०६-२२९५) या योजने अंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील 
चंद्रपूर बल्लारपूर मार्गावर विसापूर येथे बंगलोरच्या धर्तीवर 
बॉटनिकल गार्डन निर्माण करणे अंतर्गत विकास कामांकरीता 
निधी वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११८/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ डिसेंबर, 2023 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३ 
२. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८९/फ-९, दिनांक 22.04.2023 
३. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८९/फ-९, दिनांक १२.०७.२०२३ 
४. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११८/फ-९, दिनांक ०२.०८.२०२३ 
५. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.साकवि-२०२३/प्र.क्र.५३/फ-११, दिनांक २२.०८.२०२३ 
६. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११८/फ-९, दिनांक २०.०९.२०२३ 
७. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११८/फ-९, दिनांक २२.०९.२०२३ 
८. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८९/भाग-१/फ-९, दिनांक १९.१०.२०२३ 
९. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६२/फ-९, दिनांक २०.१०.२०२३ 
१०. महसुळ व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११८/फ-९, दिनांक ३०.१०.२०२३ 
११. महसुळ व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८९/फ-९, दिनांक 02.99.2023 
१२. महसुळ व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२३/प्र.क्र.११८/फ-९, दिनांक ०७.११.२०२३ 
१३. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२४/७३८/२०२३-२४, दिनांक ३०.११.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
सन २०२३-२४ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षांतर्गत रुपये 
१५५७०.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. त्यानुषंगाने वाचा येथील क्र.२ ते १२ येथील शासन 
निर्णयान्वये सदर लेखाशिर्षातर्गत एकूण रु.४६१४.९० लक्ष अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. 
वित्त विभागाच्या वाचा येथील क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ करिता प्रथम 
नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२३ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत 
निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप आणि संनियत्रण प्रणालीवर 
(बीम्स) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून वाचा येथील क्र. १३ अन्वये एकूण 
रु.५०९.१५ लक्ष रकमेचा चाळू बाब प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, या कामासाठी अनुदान वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११८/फ-९ 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून 
वाचा येथील क्र.१३ अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे वाचा येथील क्र.१ येथील परिपत्रकानुसार 
बीम्स प्रणालीवरील निधी उपलब्धता विचारात घेता, सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात चंद्रपूर जिल्हयातील 
चंद्रपूर बल्लारपूर मार्गावर विसापूर येथे बंगलोरच्या धर्तीवर बॉटनिकल गार्डन निर्माण करणेकरिता निसर्ग पर्यटन 
स्थळांचा विकास (२४०६-२२९५) या योजनेतून खालील अटी व शार्तींना अधिन राहून खालील तपशिलात नमूद 
केलेल्या कामांकरीता ०२- मजूरी अंतर्गत रु.४०३.०५२ लक्ष, २१-साहित्य व पुरवठा अंतर्गत रु.५.९१ लक्ष, २७- 
लहान बांधकामे अंतर्गत रु.४.९६ लक्ष व ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु.५१.४१ लक्ष असे एकुण रु.४६५.३३ लक्ष इतका 
निधी खालील अटी व श्तींना अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. कामांचा तपशील या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 
(रुपये लाखात) 

शड . | वेबसाईट विकसित करणे १५.०० 

२. Supplying, crection & commissioning of Wi-Fi Hotspot System at ६५.५२ 
Botanical Garden Visapur 

३. | उद्यानातील संकोौर्ण कामे- ७०.०० 

छ. Presence Sensing Sensors for underground museum १४.१० 

द्‌. Video Content development for underground museum with QR १७.९३ 
Code installation for variouse plants 

६. Providing pitching to inspection pathways to the central water १०.४६ 
body in conservation zone 

9. Providing pitching to inspection pathways behind the central ८.५९ 
water body in conservation zone 

Ge Providing pitching to inspection pathways of the small water १०.९६ 
body in conservation zone 

ee Construction of various tanks for lotus garden in conservation १५.१५ 
zone 

[| Preparing Cactus garden near exhibition center in recreation २७.९९ 
zone 

शिंग Preparing Bonsai garden near exhibition center in recreation २५.५७ 
zone 

92. | Preparing multi-flower garden near exhibition center in recreation 99.02 
zone 

93. | providing Landscaping work at Junction of National highway and 94.3¢ 
approsach road to Botanical Garden 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११८/फ-९ 


१४. | Providing nov el curious & air plant in glass hous near exhibition २०.५७ 
center in recreation zone 

१५. | Providing shed for biowaste machinery for compost preparation १५.०० 
in conservatio zone 

१६. | Providing walky talky system for communication 40.00 

१७. | Providing Benches in conservation zone ९.५० 

१८. | Providing drip system for bamboo setum (bamboo board)( area 2 ९.५० 
ha) 

१९. | Providing tubewell with water pump-4 nos near darga side ५.०० 

२०. | Providing armerd cable for water Kiosk and water pump near in ३.१० 
open butterfly garden in conservation 

२१. | Providing pipeline for filling water in cafeteria water body 3.08 

22. | Providing mirror in various buildings in recreation zone ०.७८ 

23. | Providing PA System in conference hall of Administrative building 3.00 

२४. | Providing duct cooler in closed butterfly garden १.६० 

24. | Display screen in conference hall ५.०० 

२६. | Providing Furniture in Cafeteria २०.८४ 

२७. | Providing Food & Bevrages Carts २०.८४ 

२८. | Providing Screen in cafeteria २५.०० 

एकूण:- ४६५.३३ 
अटीव शार्ती:- 

१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक निधी 
प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

३. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवऱ्यकतेनुसार सक्षम wert तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेळी आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

५. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११८/फ-९ 


६. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 
खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 

७. सदर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 

८. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 
आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा 
नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

९. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 
शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत 
असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 

१०. उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा 
उपलब्ध करुन देईल. 

११. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीचे परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

१२. सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

१३. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूदी तसेच प्रचलित कायदे व 
नियम मधील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१४. कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक-सी-०७ प्रधान शिर्ष- २४०६, वनिकरण व वन्यजीवन, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०६) इको टुरिझम (राज्य) (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षा अंतर्गत 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ चे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१८१२१४१९०११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, VIVEK VUAY Day sandy WEY HOSHING 


er: 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R50JA8P, 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755 
d4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 
seri mber=3b 1 afe499c80878329fbb01 7e4922f7356ccSedc761 


‘ialNumbs 
02e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VIIAY HOSHING 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने),महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११८/फ-९ 


३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 


“0 (२ ७ & 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर 

महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


